जिल्हा क्षयरोग केंद्र पालघर यांचे 
कार्यालयातील नवनिर्मित ८ अस्थाई पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१९ /प्र.क्र. ५६/आरोग्य-५ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २२ मे,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पदनि २०१८/प्र.क्र.४० (भाग-२) 
/आरोग्य -३, दिनांक- २३.०५.२०१८. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/मुदतवाढ 
जिक्षकेंद्र, पालघर/०८ पदे/कक्ष१८/२७६-२७७, दि.२३.०४.२०१९. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये पालघर येथे क्षयरोग रुग्णालय स्थापन करण्यात 


आले आहे. सदर क्षयरोग रुग्णालय, पालघर येथील कार्यालयासाठी नियमीत ८ पदांची निर्मिती 


करण्यात आलेली आहे. 


2. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग 


नियंत्रण व मुल्यमापन कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, पालघर कार्यालयाचे येथील नव्याने 


निर्माण केलेल्या ८ अस्थाई पदांना दि. २३.०५.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 


२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.५६/आरोग्य-५, 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
०४-०१ - क्षयरोग रुग्णालये व आरोग्य धामे (राज्यक्षेत्र) 
(२२१० ०१९१) 


४. हा शासन निर्ण वित्त विभागाच्या,दिनांक- ०५.०३.२०१८, दि.०७.०९.२०१८ व 
दि.२१.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२१११३५३२१२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH MADHUKAR FALAKE 
N | [_ F S H DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7985fb077 

eS5abd6b9fad45b976539bce4d36b0b69, 


postalCode=400001, street=10TH FLOOR,G T 
HOSPITAL COMPLEX,NEW MANTRALAY,MUMBAI, 
serialNumber=e09d55875f0b34f40ea67d594e0e 


952 7ede5257946523500drcacl 783, 
RFALAKE sitesi. 
(निलेश फाळके) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
. सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय) पुणे. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, पालघर 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर. 


mn 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.५६/आरोग्य-५, 


९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.५६/आरोग्य-५, 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१९ /प्र.क्र. ५६ / आरोग्य-५, 
विवरणपत्र. 
, वेतनश्रेणी 
डिक वि a त | 


मिड कडन 
SS 
/._ a 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


